महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


क्रमांक- आरएलपी- ०३२२/प्र.क्र.५०/विशा-१ ब दिनांक- १७ मार्च, २०२२. 


परिपत्रक 


होळी, धुलिवंदन व रंगपंचमी- २०२२ मार्गदर्शक सूचना. 


या वर्षी दि. १७ मार्च रोजी होळी, १८ मार्च रोजी धुलिवंदन व २२ मार्च, २०२२ रोजी रंगपंचमी हे 
सण साजरे करण्यात येणार आहेत. कोविड- १९ मुळे गेल्या दोन वर्षापासून सर्व धर्मिय सण, उत्सव 
तसेच विविध कार्यक्रम नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात एकत्र न येता, हाक्यतोवर घरातच राहून साजरे 
केले आहेत. कोरोनाचे संक्रमण अद्याप सुरु असल्यामुळे होळी, धुलिवंदन व रंगपंचमी उत्सव 
नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन अथवा गर्दी करुन साजरे न करता स्वत:च्या व इतरांच्या 
आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून काळजी घेऊन साजरे करणे आवश्‍यक आहे. त्या अनुषंगाने खालील 
मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत:- 


१, 


महाराष्ट्र शासन महसूल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे परिपत्रक क्र.- 
DMU/2020/CR.82/DisM-9, दि. १ मार्च, २०२२ अन्वये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन 
करावे. 


. होळी/शिमगा हा सण संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यावर्षी दि. १७ 


मार्च, २०२२ रोजी होळीचा सण आहे. HAS संक्रमणामुळे हा सण शक्‍यतोवर गर्दी न करता 
कोविड अनुरुप वर्तणूक (Covid Appropriate Behaviour) नियमांचे पालन करुन साजरा 
करावा. 


. दि. १८/३/२०२२ रोजी धुलिवंदन व २२/३/२०२२ रोजी रंगपंचमी हे सण साजरे करण्यात 


येणार आहेत. या सणानिमीत्ताने एकमेकांवर रंग टाकणे, पाणी टाकणे, एकमेकांना गुलाल 
लावून रंगाची उधळण करण्यात येत असते. परंतु कोविड- १९ चा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी 
धुलिवंदन व रंगपंचमी हे सण साधेपणाने साजरे करावेत. 


. होळी/शिमगा सणा निमित्ताने (विशोष करुन कोकणात) पालखीची मिरवणूक काढण्यात येते. 


परंतू यावर्षी देखील पालखी घरोघरी न नेता स्थानिक मंदिरातच दर्शनाची व्यवस्था होईल 
याकरीता स्थानिक प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात. तसेच त्याठिकाणी गर्दी होणार नाही 
व HAS अनुरुप वर्तणूक (Covid Appropriate Behaviour) नियमांचे तंतोतंत पालन होईल 
याकडे सर्वतोपरी लक्ष देऊन योग्य ती दक्षता घ्यावी. 


. कोविड- १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, 


वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन 
यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष सण 
सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील 
अनुपालन करावे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः आरएळलपी- ०३२२/प्र.क्र.५०/विजा-१ब 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१७१२५२०६३८२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedeki 
anjay Dagadu ee iets 

Dep. postalCode=400032, st=Mahi 

2.5.4.20=a53701d275833 1055dd3c46d615f8367912b1c64cd 


Khedekar loses ore cee cas 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आवड्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 


१, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 

. सर्व पोलीस आयुक्त. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


